RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक १६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे २८ किंमत रुपये : १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 


1 


1 


क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १३४ / २०२२.– ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजी संघ लोकसेवा आयोग परीक्षा व श्रीराम नवमी , 
दिनांक ११ एप्रिल २०२२ रोजी महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती , दिनांक १४ एप्रिल २०२२ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती / श्री महावीर जयंती , 
दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजी गुड फ्रायडे , दिनांक १६ एप्रिल २०२२ रोजी हनुमान जयंती व दिनांक १७ एप्रिल २०२२ रोजी ईस्टर संडे असे सण 
उत्सव संपन्न होणार आहेत . 

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत 
राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 
त्याअर्थी , मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , 

आम्हास पोलीस 

आयुक्त , ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र 

पोलीस 
अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / SB / ORDERS / 
87/2022 , DATE 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व 
वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहेत : 

१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

२ . दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
३ . कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे , बरोबर नेणे . 

सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 

कोणत्याही इसमाचे चित्राचे / प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे / प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
६ . सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये . 


1 


1 


४ . 


७ . 


1 


1 


( 3 ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


शके १ ९ ४४ 


66 


१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही : 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . ' 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 

लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 
सदर मनाई आदेश दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २४ एप्रिल २०२२ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


२ . 


३ . 


6 
. 


६ . 


ठाणे शहर , 


डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 


दिनांक : ८ एप्रिल २०२२ . 


ठाणे शहर . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक विशा / ससाक / १३४७ / २०२२.- ज्याअर्थी , संघ लोकसेवा आयोग , एनडीओ आणि एनओ परीक्षा I २०२२ , सीडीएस परीक्षा I २०२२ 
रविवार दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजी ठाणे पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात एकूण १४ उपकेंद्रावर दोन / तीन सत्रात आयोजित केली आहे . 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैर प्रकार केले आहेत व परीक्षेत व्यत्यय 
आणलेले आहेत . त्याप्रमाणे उमेदवारांना नक्कल करण्यास मदत करण्याची , परीक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता आहे . परीक्षा 
चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी , पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा केंद्रावरील संबंधित प्राधिकृत अधिकारी / 
कर्मचारी , परीक्षेस बसलेले उमेदवार यांच्या खेरीज अन्य व्यक्ती यांना उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात जमण्यास 
प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे . याची खात्री झाली आहे . 
त्याअर्थी , मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना इएक्सएम / 
०७८३ / ५५० / एसपीएल -२ , गृहविभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२ , दिनांक १ मे , १ ९ ८३ अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक 
CP / SB / ORDERS / 87 / 2022 Date 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून परीक्षार्थी , पर्यवेक्षक , 
परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस अंमलदार व पोलीस अधिकारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर 
परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ , सदरची दुकाने , सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल 
फोन वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर सुचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर “ महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ माल पॅक्टीसेस ऍक्ट 
युनिर्व्हसिटी बोर्ड ऍन्ड अन्डर स्पेसिफाईड एक्झामिनेशन ऍक्ट , १ ९ ८२ ” मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी . 

सदरचा आदेश दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजी सकाळी ०७-०० वाजेपासून सायं . १८-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

मी सूचित करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शालेच्या व महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनी भागात 
चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून , प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 


1 


ठाणे शहर , 


डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 


दिनांक : ८ एप्रिल २०२२ . 


ठाणे शहर . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — १ अ 


४ 


1 


1 


1 


7 


१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार 

मनाई आदेश 
क्रमांक वि.शा / टे -१३ / मनाई आदेश / २०२२-२५७७.- ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय 
पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे तसेच 
दिनांक १४ एप्रिल २०२२ रोजी डॉ . आंबेडकर व महावीर जयंती , दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजी गुड फ्रायडे , दिनांक १६ एप्रिल २०२२ रोजी हनुमान 
जयंती , व दिनांक १७ एप्रिल २०२२ रोजी इस्टर संडे या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते . 

ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा. / अधि.प्रदान / आदेश / ३० / 
२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) चे 
वापरावयाचे अधिकार आम्हांस प्रदान करण्यात आले आहेत . 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
अचोळे , वालीव , पेल्हार , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकूण १५ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राहावी , समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

त्याअर्थी , वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विजयकांत सागर पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे . 

शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 
२ . दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजवणे . 

सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही : 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . ” 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 
१ . लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३ . सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 
पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 
सदर मनाई आदेश दिनांक १३ एप्रिल २०२२ रोजीचे ०२.०० वाजेपासून ते दिनांक २५ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


४ . 


६ . 


1 


७ . 


1 


२ . 


४ . 


५ . 


६ . 


मिभाववि पोलीस आयुक्तालय , 
दिनांक ११ एप्रिल २०२२ . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्या . ) , 
मि.भा.व.वि. , पोलीस आयुक्तालय . 


1 


शके १ ९ ४४ 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे यांजकडून 

मनाई आदेश 


१ . 


४ . 


५ . 


क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १३३ / २०२२.– ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजी छत्रपती संभाजीराजे पुण्यतिथी , दिनांक २ एप्रिल २०२२ रोजी 
गुढीपाडवा , दिनांक ३ एप्रिल २०२२ रोजी मुस्लिम रमजान रोजे प्रारंभ असे सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . तसेच इयत्ता १२ वी उच्च माध्यमिक व 
१० वी माध्यमिक परीक्षा सुरू आहे आणि दिनांक ३ एप्रिल २०२२ रोजी महाराष्ट्र गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा होणार आहे . 

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये आम्हास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व 
सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . 

शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

२ . दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
३. कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे , बरोबर नेणे . 
. 

सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 

कोणत्याही इसमाचे चित्राचे / प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे / प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
६ . सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही : 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . ' 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 
१ . लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२ . प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३ . सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेली ठिकाण . 
सदर मनाई आदेश दिनांक २६ मार्च २०२२ रोजी ००.०१ वाजे पासून ते दिनांक ९ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


७ . 


>> 


४ . 


५ . 


६ . 


जय जीत सिंह , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


ठाणे शहर , 


दिनांक २३ मार्च २०२२ . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


( UNDER SECTON 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE - 1973 ) 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( 02 ) /2022.- Whereas due to the situation prevailing in the areas under the 
control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it is apprehended that subversiveanti - social / 
elements may seek hide outs in the residential areas and there is every likelihood of breach of 
peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to privatel 
public property on that account ; 

2. And whereas it is necessary that some check should be put on landlords / tenants so hat 
terrorist / anti - social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities , riots , 
affray etc .; and that immediate action is necessary for the prevention of the same ; 

3. Now , therefore I , Sanjay Latkar , Dy . Commissioner of Police , ( Operations ) , Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order 
dated 23rd December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act . 
XXII of 1951 ) do hereby order that each landlord / owner / persons dealing in property business of 
any house / property which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has 
let / sub - let / rent out any accommodation to any person , shall immediately furnish the particulars 
of the said tenant / tenants online on the citizen portal on www.mumbaipolice.gov.in . 

4. If the person to whom the accommodation is let / sub - let / rented out is a Foreigner , then 
the owner and the Foreigner , shall furnish his Name , Nationality , Passport details i.e. , Passport 
No. , Place and date of issue , validity , Visa details i.e. Visa No. , category , place and date of issue , 
validity , registration place and reason for stay in city . 

5 . This order shall come into force with effect from 29th March 2022 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 27th May 2022 ( both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 

6 . Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and Seal this on 28th day of the March , 2022 . 


Mumbai . 


SANJAY LATKAR , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


७ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -३ / नडगांव / वि.का.स. / निवडणूक / ३४ ९ ६ / सन २०२२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
७३ अअअ ( ५ अ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे नियम ६ ९ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , प्रियंका गाडीलकर , तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उप निबंधक सहकारी संस्था , कल्याण , तालुका नडगांव विविध कार्यकारी सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , नडगांव , ता . कल्याण , जि . ठाणे या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदार संघातून 
सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी यथोचितरित्या निवडून आल्याचे जाहिर करीत आहे . 


) 


अ . क्र . निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 


उमेदवाराचा पत्ता 


निवडून आलेल्या मतदार 

संघाचे नाव 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


२ 


श्री . विलास आंबो लोणे 
श्री . अरुण बाळू पाटील 
श्री . संतोष लक्ष्मण लोणे 
श्री . वसंत कचरु लोणे 


३ 


४ 


५ 


श्री . अनिल गणपत बांगर 


सर्वसाधारण कर्जदार खातेदार 
सर्वसाधारण कर्जदार खातेदार 
सर्वसाधारण कजेदार खातेदार 
सर्वसाधारण कर्जदार खातेदार 
सर्वसाधारण कजेदार खातेदार 
सर्वसाधारण कर्जदार खातेदार 
सर्वसाधारण कर्जदार खातेदार 
सर्वसाधारण कर्जदार खातेदार 
महिला राखीव 


६ 


मु . नडगांव , पो . खडवली , ता . कल्याण 
मु . बेहरे , पो . खडवली , ता . कल्याण 
मु . नडगांव , पो.खडवली , ता . कल्याण 
मु . नडगांव , पो . खडवली , ता . कल्याण 
मु . पितांबरे गांव , पो . खडवली , ता . कल्याण 
मु . नडगांव , पो . खडवली , ता . कल्याण 
म . चिंचवली , पो . खडवली , ता . कल्याण 
मु . वावेघर , पो . खडवली , ता . कल्याण 
मु . बेहरे , पो . खडवली , ता . कल्याण 
मु . बेहरे , पो . खडवली , ता . कल्याण 
मु . वावेघर , पो . खडवली , ता . कल्याण 
मु . नडगांव , पो . खडवली , ता . कल्याण 


श्री . आंबो बुधाजी लोणे 
७ श्री . दिनेश बेडू कशिवले 

श्री . आत्माराम काथोड घरत 
९ श्रीमती विद्या अरुण पाटील 
१० श्रीमती मंजुळा तुकाराम हरड 
११ श्री . मंगेश रमेश शेलार 
१२ श्री . संतोष दत्तू भोईर 


८ 


महिला राखीव 


1 


इतर मागास वर्ग राखीव 
अनुसूचित जाती / जमाती वर्ग राखीव 
विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / 
विशेष मागास प्रवर्ग 


१३ 


पद रिक्त 


सदरचा आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०२२ रोजी माझी सही व शिक्यानिशी दिला असे . 


कल्याण . 


प्रियंका गाडीलकर , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 
तथा उप निबंधक सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका , जि . ठाणे . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./812/2022.- Smt . K. K. Patil , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla , is granted 
Earned leave for 02 days on 28th March 2022 and 29th March 2022 with permission to prefix 
holiday on 27th March 2022 and to leave Head Quarters from 26th March 2022 ( after Workshop ) 
till 30th March 2022 B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt . K. K. Patil , is reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Smt . K. K. Patil , would 
have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla had she not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and 
J.M.F.C. , Vengurla shall remain with Smt . A. J. Bachulkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla is directed to hand over the charge of her 
Court to the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal . The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla , 
is directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual . 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 24th March 2022 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


९ 


PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./808/2022.— Smt . D. B. Sutar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is 
granted earned leave for 05 days from 28th March 2022 to 1st April 2022 with permission to 
prefix holiday on 27th March 2022 and suffix holidays on 2nd April 2022 and 3rd April 2022 and to 
leave headquarters from 26th March 2022 A.O.H. to 4th April 2022 B.O.H. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . D. B. Sutar is reposted as Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Smt . D. B. Sutar would 
have been continued to an officiate as Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi had she not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Jt . Civil Judge ( J.D. ) and 
J.M.F.C. , Sawantwadi , shall remain with Smt . R. R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi . 


The Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to hand over the charge of 
her Court , to the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . She is also directed to submit 
joining report to this office in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual . 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 23rd March 2022 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था . बी -२ / १४७८ / सन २०२२.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजा मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


शिल्लक 


क्र . 


रजा . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / 

रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक ( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
रजा कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्री . ए . एम . सामंत , 

२६२ दिवस 

दिनांक १४ मार्च दिनांक १३ मार्च २०२२ ची श्री . आर . एम . चौत्रे , 
सचिव , जिल्हा विधि अर्जित २०२२ ते दिनांक सुट्टी . 

दिवाणी न्यायाधीश , 
सेवा प्राधिकरण , १६ मार्च २०२२ दिनांक १२ मार्च २०२२ चे 

व . स्तर , 

रत्नागिरी . 
रत्नागिरी . 

रोजीची तीन दिवस कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 

ते दिनांक १७ मार्च २०२२ चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरुन परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधीत न्यायीक अधिकारी यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


अर्जित रजा . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ११ मार्च २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


संदर्भ 


१ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
जिल्हा न्यायालय , रत्नागिरी म.जा.क्र.ब. २ / ९ ०३ / २०२२ , दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ . 
श्रीमती बी . ए . दुर्गवडे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , गुहागर यांचा दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजीची 
मंजूर झालेली अर्जित रजा रद्द होणेबाबत अर्ज . 


२ . 


1 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था . ११ ९ ६ / सन २०२२.- वरील संदर्भ क्रमांक १ अन्वये श्रीमती बी . ए . दुर्गवडे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , गुहागर यांना दिनांक 

ए 
२१ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत सहा दिवस अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली होती . 

वर नमूद न्यायिक अधिकारी यांनी संदर्भ क्र . २ अन्वये , दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी घोषित केलेला कामाचा दिवस रद्द झाल्याने सदर 
दिवसाची मंजूर झालेली अर्जित रजा रद्द होणेबाबत अर्ज पाठविल्याने त्यांची दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ ची अर्जित रजा या आदेशान्वये रद्द 
करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची समज संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी घ्यावयाची आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ मार्च २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


शिल्लक 


क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ ११ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था . बी -२ / १५५८ / सन २०२२.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत 
येत आहे . 
अ . न्यायिक अधिकाऱ्यांचे अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक ( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
रजा कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्री . एस . के . सोनवणे , 

दिनांक १६ मार्च दिनांक २० मार्च २०२२ ची श्रीमती आर . एस . गोसावी , 
दिवाणी न्यायाधीश अर्जित २०२२ ते दिनांक सुट्टी . 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( क.स्तर ) व 

१ ९ मार्च २०२२ दिनांक १५ मार्च २०२२ चे ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 

कार्यालयीन वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 
अर्जित रजा . 

ते दिनांक २१ मार्च २०२२ चे रत्नागिरी . 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 

( दिवाणी न्यायालय , 
क . स्तर , लांजा या 
न्यायालयाच्या 


७४ दिवस 


1 


रजा . 


या चार दिवसांची 


वर्ग -१ , राजापूर . 


पदभारासह ) . 


+ 


रजेवरुन परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधीत न्यायीक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १५ मार्च २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी -२ / १६० ९ / सन २०२२.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


क्र . 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१११ दिवस 
परिवर्तीत 


१ श्री . एन . एन . पाटील , 

सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर व अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


दिनांक १४ मार्च 
२०२२ ते दिनांक 
१६ मार्च २०२२ 
तीन दिवस 


( ६ ) 
श्री . एन . जी . गोसावी , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर व अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी . 


रजा . 


दिनांक १४ मार्च २०२२ चे 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक १७ मार्च २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


परिवर्तीत रजा . 


रजेवरुन परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १७ मार्च २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक बी -२ / ८३५ / सन २०२२.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज तसेच सुट्टी भोगणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


1 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
क्र . नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
रजा कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्री . जी . जी . इटकळकर , १७८ दिवस दिनांक १४ फेब्रुवारी दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ , दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अर्जित २०२२ ते दिनांक 

दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२२ , चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
रत्नागिरी . रजा . १८ फेब्रुवारी २०२२ दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ व 

पासून ते दिनांक १८ 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ फेब्रुवारी २०२२ चे 
च्या सुट्ट्या . 

कार्यालयीन वेळेनंतरपर्यंतचा 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ चे पदभार श्री . आर . एम . चौत्रे 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 

दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , 
ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ चे रत्नागिरी यांचेकडे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा . 
तसेच दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा पदभार 
श्री . एन . एन . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी यांचेकडे 


पाच दिवस 


अर्जित रजा . 


1 


रजेवरुन परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

वरील नमूद न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी -२ / ८ ९ १ / सन २०२२. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . 


क्र . 


अर्जित / 


७४ दिवस 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
रजा कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्रीमती एस . एस . मतकर , 

दिनांक १५ फेब्रुवारी दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ व श्रीमती पी . एस . गोवेकर , 
२ रे सह दिवाणी अर्जित २०२२ ते दिनांक 

दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ 

४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) व रजा . १८ फेब्रुवारी २०२२ 

च्या सुट्ट्या . 

न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 

या चार दिवसांची 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ चे न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 
रत्नागिरी . 

चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून रत्नागिरी . 
ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरुन परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधीत न्यायीक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


अर्जित रजा . 


एल . डी . बिले , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


१५ 


पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


1 


1 


क्रमांक ४३३ / पोउआ / दक्षिण / वा / २०२२.– जनतेस पोहचणारा धोका , अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरिता आणि तसा निर्देश देण्याकरिता 
मी , प्रज्ञा जेडगे , पोलीस उप - आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक शाखा , बृहन्मुबई , मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ ( १ ९ ८८ चा नियम ५ ९ ) 
व शासकीय अधिसूचना क्र . एमव्हीए ०५८ ९ / सीआर- १०६१ / टीआरए -२ , दिनांक १ ९ मे , १ ९९ ० या नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून याव्दारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

क्र . ४८ / तात्पुरता / पोउआ / वा / २०२२ 

दिनांक ३ एप्रिल २०२२ ते २ मे २०२२ या कालावधीत ( चंद्रदर्शनावर अवलंबून ) मुस्लिम बांधव रमजान सण साजरा करणार आहेत . सदरच्या 
कालावधीत मुस्लिम धर्मियांतर्फे नमाज पठण केले जाते . सदर कालावधीत वाहतूक वळविणे सुरक्षा व कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने आवश्यक 
आहे . तरी रमजान कालावधीत खालीलप्रमाणे वाहतुकीत बदल करण्यात येत आहे . 

वाहतूक वळविण्याची ठिकाणे 
काळबादेवी रोडने उत्तरेकडून येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांची वाहतूक ही दिनांक ३ एप्रिल २०२२ ते २ मे २०२२ या कालावधीत 

२ 
दररोज १७-०० ते २३-०० वाजेदरम्यान परिस्थितीनुसार ... ई.एम.रोडवरून वळवून मिनारा मस्जिद जंक्शन डावे वळण घेऊन मोहम्मद अली रोड 
उत्तर वाहिनीवरून मांडवी जंक्शन व भेंडीबाजार व पुढे जे.जे.जंक्शन मार्गे मार्गस्थ होतील . 

बेस्ट बस रूट क्र . १२५ व १३० यांचा मार्ग दिनांक ३ एप्रिल २०२२ ते २ मे २०२२ या कालावधीत दररोज १६-०० ते दुसऱ्या दिवशी 
सकाळी ०५-०० वाजेपर्यंत मेट्रो जंक्शनवरुन उजवे वळण घेऊन लोकमान्य टिळक मार्गे महात्मा फुले मार्केट चकाला जंक्शन पुढे हिमालया मार्गे 
इच्छितस्थळी मार्गस्थ होतील . 


. १ . 


२ . 


नो - पार्किंग 
पायधुनी वाहतूक विभागाच्या हद्दीतील खालील नमूद मस्जिदच्या प्रवेशव्दारापासून दोन्ही बाजूस ५० मीटर अंतरापर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहनांना 
दिनांक ३ एप्रिल २०२२ ते २ मे २०२२ या कालावधीत पूर्णवेळ नो - पार्किंग करण्यात येत आहे . 

डोंगरी पोलीस ठाणे हद्द : 


अ . क्र . 


मस्जिदचे नाव व पत्ता 

( २ ) 


( १ ) 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


1 


१ नुरबाग जंक्शन , डॉ . महेश्वरी रोड , मुंबई ० ९ 

मदरसा जमातुल कुराण मस्जिद , रामचंद्र भट्ट मार्ग , डोंगरी , मुंबई ० ९ 
चारनळ मस्जिद जंक्शन , डोंगरी , मुंबई ० ९ 

नुर मस्जिद , मोहम्मद उमर कोकीळ मार्ग , डोंगरी , मुंबई ० ९ 
५ गरीब नवाज ( कोंकणी मस्जिद ) , ७० , झकेरिया मस्जिद स्ट्रीट , मुंबई ०३ 

आशिक शहा दर्गा मस्जिद , १२८ , शायदा मार्ग , डोंगरी . मुंबई ०३ 

खोजा शिया इसना हसरी मस्जिद , ६५/७० , हजरत अब्बास स्ट्रीट , पाला गल्ली , डोंगरी , मुंबई 
८ छत्री सारंग मस्जिद , २६ , एम.ई.सारंग मार्ग , डोंगरी , मुंबई ०३ 

बारा मुल्ला मस्जिद , ८ ९ , एम.इ.सारंग मागे , डोंगरी मुंबई ०३ 

जमात - ए - गुरबा अलि हदिस मस्जिद , ५ ९ / ए , मेमनवाडा रोड , डोंगरी , मुंबई 
११ जाफर सुलेमान मुसाफिरखाना मस्जिद , एस.व्ही.पी. रोड , डोंगरी , मुंबई 
१२ सेंट्रल रेल्वे कॉलनी मस्जिद , एस.व्ही.पी. रोड , डोंगरी , मुंबई 
१३ खोजा शिया इमामे इस्माईल जमातखाना , ६५ , जे . बी . शहा मार्ग , डोंगरी , मुंबई 
१४ हाजी देवजी मुसाफिरखाना , उमरखाडी क्रॉस लेन , लालचाळ , डोंगरी , मुंबई 


९ 


१० 


7 


7 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


जे . जे . मार्ग पोलीस ठाणे हद्द : 


अ . क्र . 
( १ ) 


मस्जिदचे नाव व पत्ता 

( २ ) 


१ 


४ 


५ 


७ 


उमर फारूक मस्जिद , इमामवाडा रोड , खड्ड्याची वाडी , मुंबई ० ९ 
२ मोगल मस्जिद , ५ इमामवाडा रोड , मुंबई ० ९ 
३ नुरी मस्जिद , पेरू लेन , आय . आर . रोड , मुंबई ० ९ 

पठाणवाडी मस्जिद , पेरू लेन , पठाणवाडी , मुंबई ० ९ 

इमामिया मस्जिद , १५ / १ ९ , मिअिली स्ट्रीट , मुंबई ० ९ 
६ नबाब मस्जिद , आय.आर. रोड , मुंबई ० ९ 

खिजरा मस्जिद , नळबाजार मार्केट , मुंबई ०३ 
८ अत्तारी मस्जिद , फुलगल्ली , एस . व्ही . पी . रोड , मुंबई 
९ हंडीवाला मस्जिद , सैफि ज्युबिली स्ट्रीट , मुंबई ०३ 

धनकवाडी मस्जिद , सैफि ज्युबिली स्ट्रीट , मुंबई ०३ 
११ मटन स्ट्रीट मस्जिद , ४४ , मटन स्ट्रीट , मुंबई ०३ 
१२ इस्माईल हबीब मस्जिद , पाकमोडिया स्ट्रीट , मुंबई ०३ 
१३ हुजारिया मस्जिद , हुजारिया स्ट्रीट , मौलाना शौकत अली रोड . 

रसूल मस्जिद . तेली मोहल्ला मौलाना शौकत अली रोड , जे . जे . जंक्शन 


१० 


१४ 


पायधुनी पोलीस ठाणे हद्द : 


अ . क्र . 
( १ ) 


मस्जिदचे नाव व पत्ता 

( २ ) 


1 


३ 


४ 


६ 


१ चुनाभट्टी मस्जिद , ६६ , मेमनवाडा , मुंबई ०३ 
२ मुर्गा मोहल्ला मस्जिद , १० , मेमनवाडा , मुंबई ०३ 

खोका बाजार मस्जिद , २७ , सारंग स्ट्रीट , मुंबई ०३ 

नाखोदा मस्जिद , २ , नागदेवी स्ट्रीट , मुंबई ०३ 
५ पत्थरवाली मस्जिद , १३४ , शरिफ देवजी स्ट्रीट , मुंबई ०३ 

शफि मस्जिद , २०० , शरीफ देवजी स्ट्रीट , मुंबई ०३ 

घोगारी मोहल्ला मस्जिद , १३ , घोगारी मोहल्ला , मुंबई ०३ 
८ खोजा सुन्नी जमातखाना मस्जिद , १०२ टनटनपूरा स्ट्रीट , मुंबई ०३ 

मिनारा मस्जिद , ७४ , मेमनवाडा रोड , मुंबई ०३ 
१० ईस्माईल हबीब मस्जिद , १२६ , कांबेकर स्ट्रीट , मुंबई ०३ 
११ खत्री मस्जिद , ८ , बनियान स्ट्रीट , मुंबई ०३ 
१२ हमिदिया स्ट्रीट , ४१४ , आय.आर. रोड , मुंबई ०३ 

झकेरिया मस्जिद , १५० , वाय.एम.रोड . मुंबई ०३ 


७ 


८ 


९ 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


( १ ) 


( २ ) 


1 


१५ 


1 


१४ निजाम हाफिज मस्जिद , १२४ , सारंग स्ट्रीट , मुंबई ०३ 

खडक कसाई मोहल्ला मस्जिद . ४४ दोन ताड स्ट्रीट , मुंबई ० ९ 
१६ कसाई मोहल्ला मस्जिद , २७० , नागदेवी स्ट्रीट , मुंबई ० ९ 
१७ शाफि मस्जिद , ११० , बापू खोटे स्ट्रीट , मुंबई ०३ 
१८ न्यु काझी स्ट्रीट मस्जिद , ८६ , काझी स्ट्रीट , मुंबई ०३ 
१ ९ मापला मस्जिद , ११४/११६ , काझी स्ट्रीट , मुंबई ०३ 
२० शाफी मस्जिद , १२० , झकेरिया मस्जिद स्ट्रीट , मुंबई ०३ 
२१ सातताड मस्जिद , ३३३ , नरशी नाथा स्ट्रीट , मुंबई ० ९ 
२२ बेग मोहम्मद पार्क मैदान , नारायण धुरू स्ट्रीट , मुंबई ०३ 
२३ कोकणी मस्जिद , १३ , जुना बंगाली पुरा मुंबई ०३ . 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक ३१ मार्च , २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहेत . 


मुंबई , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 


प्रज्ञा जेडगे , 
पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , 

वाहतूक , मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


OFFIE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE ( SOUTH ) , MUMBAI 


TEMPORARY NOTIFICATION / ORDER 


> 


No. 433 / DCP / Traffic ( South ) /2022.- In order to prevent danger , obstructions and 
inconvenience to the public , to so direct , I , Pradnya Jedge , Dy . Commissioner of Police ( South ) , 
Traffic , Brihan Mumbai , in exercise of the powers conferred upon me unders Section 115 of Motor 
Vehicles Act , 1988 ( Act No. 59 of 1988 ) read with Government Notification No. MVA 0589 / CR 
1061 / TRA - 2 , dated 19th May 1990 do hereby order as under : 

No. 48 / Temp / DCP / T / 2022 

The holy month of Ramjan will be celebrated from 3rd April 2022 to 2nd May 2022 ( Depending 
on moon Sight ) in the jurisdiction Pydhonie Traffic Division . Vehicle users are requested to observe 
following traffic diversions in order to have smooth flow of traffic . 


DIVERSIONS 


1. All north bound traffic of Kalbadevi road will be diverted on E.M.Road - Minara Masjid 
Junction - Left Turn -Mohd . Ali Road - Mandavi Junction - towards Bhendi Bazar to J.J Junction 
from 17-00 hrs to 23-00 hrs as per situation for the period of 3rd April 2022 to 2nd May 2022 . 

2 . BEST bus route No. 125 and 130 will be change . The route will be Metro Junction Right 
turn and L.T.Road for Mahatma Phule Market From chakala junction to Himalaya Junction Straight 
from 16-00 hrs to 05-00 hrs next day for the period of 3rd April 2022 to 2nd May 2022 . 

There will be “ NO PARKING ” for the distance of 50 meters on both sides of the entrance 
gates of following Masjids and Durgas in the jurisdiction of Pydhonie Traffic Division . 


Dongri Police Station Jurisdiction : 


Sr. No. 


Masjid / Durga Name , Address 


1 


2 


3 


4 . 


5 


> 


6 


7 


Noor baug Jun , masjid , Dr. Mahsewari Road , Dongri , Mumbai 09 
Madarsa Jamatul Kuran Masjid , Ramchandra Bhatt Marg , Dongri , Mumbai 09 
Charnull Junction Masjid , Dongri , Mumbai 09 
Noor Masjid , Mohd . Umer Kokil Marg , Dongri , Mumbai 09 
Garib Nawaz ( Konkani Masjid ) , 70 , Zakeria Masjid St. , Mumbai 03 
Asif Shah Darga Masjid , 128 , Shaida Marg , Dongri , Mumbai 03 
Khoja Shiya Isna Hashri Masjid , 65/70 , Hazrat Abbas St. , Palla Gali , Dongri Mumbai 09 
Chatri Sarang Masjid , 26 , M.E. Sarang , Dongri Mumbai 03 
Borra Mulla Masjid , 89 , M.E. Sarang , Dongri Mumbai 03 
Jamet - e - gurba Ahile Hadis Masjid , 59 / A , Memonwada Road , Mumbai 03 
Jaffer Suleman Musafir Khana Masjid , S.V.P. Road , Dongri Mumbai 
Central Railway Colony Masjid , S.V.P. Road , Dongri , Mumbai 
Khojashiya Imame Ismaile Jamat Khana , 65 , J.B.Shah Marg , Dongri , Mumbai 
Haji Devji Musafirkhana , Umerkhadi Cross Lane , Lal Chawl , Dongri , Mumbai 


8 


> 


9 


> 


10 


11 


12 


13 


> 


14 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


6 


१ ९ 


J. J. Marg Police Station Jurisdiction : 


Sr. No. 


Masjid / Durga Name , Address 


1 


2 


3 


4 


5 


6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 


Umer Farooq Masjid , Imamwada Road , Khadychiwadi , Mumbai 
Mogal Masjid , 5 Imamwada Road , Mumbai 
Noori Masjid , Peru Lane I.R. Road , Mumbai 09 
Pathanwadi Masjid , Peru Lane , Mumbai 09 
Imamiya Masjid , 15/19 , Mirza Ali Street , Mumbai 09 
Nabab Masjid , I. R. Road , Mumbai 09 
Khijara Masjid , Null Bazar Market , Mumbal 09 
Attari Masjid , Phool Galli , S.V.P. Road , Mumbai 09 
Handiwala Masjid , Saili Jubalee Strect , Mumbai 09 
Dhankwadi Masjid , Saifi Jubalee Street . Mumbai 03 
Mutton Street Masjid , 44 Mutton Street , Mumbai 03 
Ismail Habib Masjid , Pakmodiya Street , Mumbai 03 
Hujeriya Masjid , Hujeriya Street , M.S. Ali Road . Mumbai 
Rassul Masjid , Teli Mohalla , M.S. Ali Road , J.J. Junction 


14 


Pydhonie Police Station Jurisdiction : 


Sr. No. 


Masjid / Durga Name , Address 


1 
2 


3 


4 


> 


> 


5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 


Chunabhatti Masjid , 62 , Memonwada , Mumbai 03 
Murga Mohalla Masjid , 10 , Memonwada , Mumbai 03 
Khoka Bazar Masjid , 27 , Sarang Street , Mumbai 03 
Nakhoda Masjid , 2 Nagdevi Street , Mumbai 03 
Patharwali Masjid , 134 , Sharif Devji Street , Mumbai 03 
Shafi Masjid , 200 Sharif Devii Street , Mumbai 03 
Ghogari Mohalla Masjid , 13 , Ghogari Mohalla , Mumbai 03 
Khoja Sunni Jamat Kahan Masjid , 102 , Tantanpura Street , Mumbai 03 
Minara Masjid , 74 , Memonwada Road , Mumbai 03 
Ismail Habib Masjid , 126 , Kambekar Street , Mumbai 03 
Khatri Masjid , 8 , Baniyan Street , Mumbai 03 
Hamidiya Masjid , 414 , I.R.Road , Mumbai 03 
Zakeriya Masjid , 150 , Y.M.Road , Mumbai 03 
Nijam Hafiz Masjid , 124 , Sarang Street , Mumbai 03 
Khadak Kasai Mohalla Masjid , 44 Don Tad Street , Mumbai 09 
Kasai Mohalla Masjid , 270 , Nagdevi Street , Mumbai 03 
Shafi Masjid , 110 , Bapu Khote Street , Mumbai 09 
New Kazi Street Masjid , 86 , Kazi Street , Mumbai 03 
Mapala Masjid , 114/116 , Kazi Street , Mumbai 03 
Shafi Masjid , 120 , Zakeria Masjid Street , Mumbai 03 
Sat Tad Masjid , 333 , Narsi Natha Street , Mumbai 09 
Beg Mohd . Park Maidan . Narayan Dhuru Street , Mumbai 03 
Kokani Masjid , 13 , Joona Bangali Pura , Mumbai 03 . 


14 


> 


15 
16 
17 
18 


19 
20 
21 
22 
23 


Issued under my seal and signature on the March , 2022 . 


PRADNYA JEDGE , 


Mumbai , 
dated 31st March 2022 . 


Dy . Commissioner of Police ( South ) , 

Traffic , Mumbai . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


URBAN DEVELOPENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 4th April 2022 


ADDENDUM 


> 


Read.— Government Notification No. TPS - 1218 / 1665 / C.R.79 / 20 / UD - 12 , dated 20/4/2021 

appeared in Maharashtra Government Gazette Part -I , Extraordinary , 
dated 20/4/2021 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. TPS - 1218 / 1665 / C.R.79 / 20 / UD - 12.- Whereas , in accordance with the sub - section ( 1 ) of 
the section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to 
as ‘ MR and TP Act , 1966 or the said Act ) , the Government in Urban Development Department , 
has sanctioned the Draft Regional Plan for Mumbai Metropolitan Regional ( hereinafter referred 
to as “ the said Regional Plan ” ) alongwith modifications as specified in Schedule - A and Schedule 
B vide notification No. TPS - 1218 / 1665 / C.R.79 / 20 / UD - 12 , dated the 20/4/2021 ( hereinafter referred 
to as “ the said notification ” ) ; 


> 


And whereas , it is observed that some errors are needed to be corrected in accordance with 
the Government approval in the Schedule - A and Schedule - B appended with the said notification 
and for that purpose it is necessary to issue addendum for the same . In the light of this , the 
following addendum is hereby issued by the Government . 


Addendum : 


1. For Schedule - A 


Modification Nos . added in the Modification Nos . colomn 


Sr. 
No. 


Sr. No. in the 
Schedule - A 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


2 


M1.4 , M1.150 . 


2 


6 


M2.224 , M2.440 . 


3 


3 


9 


M3.21 . 


4 


19 


M6.163 , M6.164 , M6.165 , M6.205 ( pt ) , M6.419 ( pt ) . 
M7.58 , M7.142 . 


5 


23 


6 


27 


M8.48 , M8.126 ( pt ) , M8.141 . 


7 


33 


M10.4 . 


8 


37 


M11.66 . 


9 


50 


M16.4 . 


10 


59 


M18.4 , M18.11 , M18.14 , M18.31 , M18.34 , M18.38 ( pt ) , M18.42 , M18.51 , 
M18.52 , M18.54 . 


11 


67 


M21.1 . 


12 


78 


M27.19 ( pt ) . 


13 


81 


M27.8 , M27.19 ( pt ) , M27.20 ( pt ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


२१ 


2 . 


For Schedule - B 


Instead of 


Read as 


Sr. 
No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


. 1 . 


10. The land use proposals of Regional 10. The land use proposals of Regional 
Plan of Mumbai Metropolitan Region Plan of Mumbai Metropolitan Region 
sanctioned by Government vide notification sanctioned by Government vide notification 
dated 23/9/1999 shall be applicable for the dated 23/9/1999 shall be applicable for the 
area of the newly added 30 Villages in area of the newly added 30 Villages in 
Maharashtra State Road Development Maharashtra State Road Development 
Corporation for which Maharashtra State Corporation for which Maharashtra State 
Road Development Corporation is Special Road Development Corporation is Special 
Planning Authority , vide notification Planning Authority , vide notification 
No.TPS - 1717 / 2750 / C.R.91 / 19 / MSRDC / UD - 12 , No.TPS - 1717 / 2750 / C.R . 91 / 19 / MSRDC / UD 
dated 19/9/2019 , 14 Villages in Ambernath , 12 , dated 19/9/2019 , 14 Villages in 
Kulagaon - Badlapur and Surrounding Ambernath , Kulagaon - Badlapur and 
Notified Area for 

which 

Mumbai Surrounding Notified Area for which 
Metropolitan Region Development Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority is the Special Planning Authority , Authority is the Special Planning Authority , 
vide notification No. TPS - 1717 / 2750 / C.R . 91 / vide notification No. TPS - 1717 / 2750 / C.R . 91 / 
19 / AKBNA / UD - 12 , dated 19/9/2019 and 5 19 / AKBNA / UD - 12 , dated 19/9/2019 and 5 
Villages in Khalapur Nagar Panchayat vide Villages in Khalapur Nagar Panchayat vide 
notification No. TPS - 1717 / 2750 / C.R . 91 / 19 / notification No. TPS - 1717 / 2750 / C.R . 91 / 19 / 
Khalapur Nagar Panchayat / UD - 12 , dated Khalapur Nagar Panchayat / UD - 12 , dated 
19/9/2019 , till the respective Special Planning 19/9/2019 and also for the 26 Villages of the 
Authority / Planning Authority published the Khopta New Town for which CIDCO is the 
Draft Development Plan for their respective Special Planning Authority , till the 
areas under section 26 of the Maharashtra respective Special Planning Authority / 
Regional and Town Planning Act , 1966. After Planning Authority published the Draft 
publication of the Draft Development Plan Development Plan for their respective areas 
Section 46 of Maharashtra Regional and under section 26 of the Maharashtra Regional 
Town Planning Act , 1966 shall apply . and Town Planning Act , 1966. After 

publication of the Draft Development Plan 
Section 46 of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 shall apply . 


> 


> 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 


Section Officer . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग . मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एम / एचएसजी ( टीसी ) / ४५ ९ / ११२४२ / 
२०२१-२२ / सन २०२२. — उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , चौरंग सनशाईन को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सिटीएस नं . २०४ , व्हिलेज देवनार , 
गोवंडी स्टेशन रोड , जैन मंदिराच्या समोर , देवनार , मुंबई ४०० ०८८ . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० 
( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / जीएनएल / ( ओ ) / १५७ / सन 
२०२२.- दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करण्यात येते की , युनिव्हर्सल टेक्नीकल सहीसेस को - ऑपरेटीव्ह 
सोसायटी लिमिटेड , गुहागर , जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे . 

उपनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थेचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
वाणिज्य संस्था " आहे . 


1 


“ 


" 


“ 


+ 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ . 


1 


डॉ . सोपान शिंदे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


1 


7 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एफ - एन / एचएसजी / २१२३ / ( टिसी ) / ९ ७६ ९ / 
२०२१-२२ / सन २०२२. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / एन 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , पी जी हाऊस को 

ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , प्लॉट ने . २१ ९ , सर भालचंद्र रोड , 
माटुंगा सी . आर . , मुंबई ४०० ०१ ९ ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम / 
डब्ल्यु - एफ - एन / एचएसजी / ( टिसी ) / ९ ७६ ९ / २०२१-२२ / सन २०२२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण सहकारी संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” सहकारी संस्था असे आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ९ २० / २०२२. — सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , कुलदिप आर्केड को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
सर्व्हे नं . १०८ / ए , नवली , पालघर ( प . ) ता . जि . पालघर , नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी ./ ( टिसी ) / १५५२ / 
२०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


८ 


2 


पालघर , 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


अजयकुमार भालके , 
सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था , 


मुंबई , 
दिनांक ३ मार्च २०२२ . 


एफ / एन विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


२३ 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ९ २५ / २०२२.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , मोरेश्वर अपार्टमेंट को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , सर्व्हे नं . ८२८/३ , प्लॉट नं . २ आणि ३ , गणपती मंदिराच्या 
मागे , माहिम रोड , वाघुळसार , पालघर ( प . ) , ता . जि . पालघर . 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी ./ ( टिसी ) / 
१५५३ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले 
आहे . 

प्रशांत पाटील , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ . सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ९ ६२ / २०२२ -सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , गुलमोहोर अपार्टमेंट को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , गावठान जमीन , ठिकाण - माकणे , पो . उंबरपाडा , ता . जि . 
पालघर . नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी. / 
( टिसी ) / १५५६ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले 
आहे . 

प्रशांत पाटील , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ७ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , पालघर . 


66 


असून उप 


“ 


" 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ९ ५५ / २०२२.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , ब्रज पॅराडईज को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
गट नं . १२५ , जुना प्लॉट नं . ६१ , ले . आ . प्लॉट नं . ९ , माहिम रोड , 
वाघुळसार , मौजे , पालघर , ता . जि . पालघर . नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी ./ ( टिसी ) / १५५४ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 

प्रशांत पाटील , 
पालघर , 

सहायक निबंधक 
दिनांक ७ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ९ ६३ / २०२२. — सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , एक्झोटिका को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
सर्व्हे नं . १४ , १५ / १ / १ / अ पैकी १५ / ब , प्लॉट नं . ३ , ४ व ५ , 
वेवुर , ता . जि . पालघर . नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / 
एच.एस.जी ./ ( टिसी ) / १५५५ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 

प्रशांत पाटील , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ७ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , पालघर . 


८८ 


" 


" 


संस्था " 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ४ अ 


→ 


1 


1 


7 


7 


66 


" 


२४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ४७ / २०२१-२२ / 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ४ ९ / २०२१-२२ / 
सन २०२१ -सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . सन २०२२ सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . 
रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करण्यात येते की , स्टुडीओ हाय -5 , फेज- II , डी विंग , फेलीज 
, 

करण्यात येते की , “ झेहरा हाईटस् ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . जुना सर्व्हे नं . ४६/१ , मर्या . , सर्व्हे नं . १६८ , प्लॉट नं . १५ व १६ , मौजे , ममदापुर , नेरळ , 
नवीन सर्व्हे नं . १०६ , हिस्सा नं . १ ते १२ , जुना सर्व्हे नं . ४७ / १ - ब , 

ता . कर्जत जि . रायगड . 
नवीन सर्व्हे नं . १०५ , हिस्सा नं . ८ ते १३ , मौजे धामोते , नेरळ - कळंब 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
रोड , आयडीबीआय बँकेसमोर , साई मंदिराजवळ , धामोते , 

( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
नेरळ ( प . ) , ता . कर्जत जि . रायगड . 

अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम आले आहे . 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात 

बालाजी कटकदौंड , 
आले आहे . 

नेरळ , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १८ जानेवारी २०२२ . सहकारी संस्था , कर्जत . 

बालाजी कटकदौंड , 
कर्जत , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १४ जानेवारी २०२२ . सहकारी संस्था , कर्जत . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ५० / २०२१-२२ / 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . 
नोंदणीची अधिसूचना 

रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ४८ / २०२१-२२ / करण्यात येते की , “ एस . एन . प्लाझा ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
सन २०२२. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड मर्या . , सर्व्हे नं . १६८ / १ ९ , मौजे , ममदापुर , नेरळ , ता . कर्जत जि . 
याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात रायगड . 
येते की , “ आराध्या ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , जुना सर्व्हे नं . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
३ अ / १ / २ , प्लॉट नं . ९ , नवीन सर्व्हे नं . ३४८ / ९ , मौजे - नेरळ , ता . 

१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
कर्जत , जि . रायगड . 

नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

असून उप 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम आले आहे . 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात 

बालाजी कटकदौंड , 
आले आहे . 

कर्जत , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . सहकारी संस्था , कर्जत . 

बालाजी कटकदौंड , 
नेरळ , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १४ जानेवारी २०२२ . सहकारी संस्था , कर्जत . 


1 


7 


1 


" 


1 


1 


“ 


1 


" 


“ 


" 


7 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


२५ 


1 


येते की , 


“ 


" 


" 


7 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ५१ / २०२१-२२ / 
सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 

“ अफशा ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . 
१७१/५ , मौजे ममदापुर , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

, . 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० व नियम , 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ५२ / २०२१-२२ / 
सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , “ राधे गॅल्क्सी ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , फेज -१ , , 
सर्व्हे नं . ४३ / C / १ / १ / A , प्लॉट नं . १ ते ४ , मौजे भिसेगांव , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


1 


“ 


" 


" 


“ 


कर्जत , 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 

, 


दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


कर्जत , 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ . 


1 


" 


1 


1 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ५२ / २०२१-२२ / 
सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , राधेय गॅलेक्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
फेज -१ , सर्व्हे नं . ४३ / सी / १ ए / १ / ए , प्लॉट नं . १ ते ४ , मौजे 
भिसेगांव , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ५३ / २०२१-२२ / 
सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , “ स्कायलँड रेसीडेन्सी ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . 
सर्वे नं . २२ / १० / अ , प्लॉट नं . १६ व १७ , मौजे . बोपेले , ता . कर्जत , 
जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


" 


" 


לל 


कर्जत , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


कर्जत , 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — २ अ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


" 


" 


1 


1 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ५४ / २०२१-२२ / 
सन २०२२.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , “ गणेशकृपा आर्केड ” को ऑप . हौसिंग सोसायटी मर्या . , 
सर्व्हे नं . १७० , प्लॉट नं . १६ , मौजे दहीवली तर्फे निड , ता . कर्जत , 
जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 

व 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ५६ / २०२१-२२ / 
सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , “ साई मल्हार सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्ह 
नं . ९ , हिस्सा नं . १ , प्लॉट नं . १ व ३ , मौजे दहीवली तर्फे निड , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम , १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


7 


1 


1 


" 


" 


" 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 

, 


कर्जत , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ . 


नेरळ , 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ . 


1 


1 


" 


6 


" 


1 


1 


1 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ५५ / २०२१-२२ / 
सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , " जया कृपा ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्वे 
नं . १० , हिस्सा नं . १ , प्लॉट नं . ६ , मौजे दहीवली तर्फे निड , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ मालकी हक्क सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ५७ / २०२१-२२ / 
सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , समर्थकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्वे नं . ३७ , प्लॉट नं . १२ व १३ , मौजे दहीवली तर्फे निड , 
ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
वर्गीकरण “ मालकी हक्क सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ' असे 
करण्यात आले आहे . 


1 


“ 


असून उप 


८८ 


" 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 

, 


कर्जत , 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ . 


1 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


कर्जत , 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


२७ 


" 


" 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ५८ / २०२१-२२ / 
सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , “ शीरीन विला ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्वे 
नं . १७५/२६ , मौजे ममदापूर , ता . कर्जत , जि . रायगड . 
नं 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ६० / २०२१-२२ / 
सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , “ श्री . प्रभाष कुमार लाल , गजानन पार्क आर / ५,६,७ 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ८ अ , प्लॉट नं . १,२,३,४ 
मौजे गुंडगे , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


८८ 


" 


" 


कर्जत , 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ . 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . . 


कर्जत , 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


दिनांक ८ मार्च २०२२ . 


7 


" 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टिसी ) / ४ ९ ५ ९ / २०२१-२२ / 
सन २०२२. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , “ जास्मिन नॅनोसीटी ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , जुना 
सर्व्हे नं . ४४ / १ बी ३ बी , नविन सर्व्हे नं . ५८ बोपेले - कोल्हारे रोड , 
नेरळ , ता . कर्जत जि . रायगड . 

. 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / जीएनएल ( ओ ) / ६८ ९ / २०२१-२२ / सन 
२०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , श्रीनिकेतन प्लॉट ओनर्स मेंन्टेनंस सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . , सर्व्हे नं . ७७ , १०६ , १०७ , मौजे जीते , ता . कर्जत , 
जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० व नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 
वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


1 


1 


1 


" 


११ 


66 


" 


असून उप 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


कर्जत , 
दिनांक ८ मार्च २०२२ . 


कर्जत , 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 

, 


दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु / अ / उमंग आनंदवन गृह / अधिसूचना / २०२२.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , उमंग आनंदवन सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या . , पिंगुळी , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग , संस्था 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टिसी / ५ ९ ० / सन २०२२ , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु / अ / गुलमोहर रेसि . गृह / अधिसूचना / २०२१ / १६१८. 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , गुलमोहर रेसिडेन्सी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , कुडाळ , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग , 
संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टिसी / ५७ ९ / सन 
२०२१ , दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२१ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


1 


" 


८८ 


" 


यु . यु . यादव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


1 


यु . यु . यादव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२१ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , मुंबई 

यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु / अ / स्वर्णाकृती गृह / अधिसूचना / २०२२.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , स्वर्णाकृती सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या . , ओरोस , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग , संस्था नोंदणी क्रमांक 
एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टिसी / ५८८ / सन २०२२ , दिनांक 

फेब्रुवारी २०२२ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


1 


1 


1 


7 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६२७१ / ४५७ / 
सन २०२२. उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , 
मुंबई , याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , अमिन अल्टरस को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस नं . एफ / ६७४ , प्लॉट नं . ७२ , 
टीपीएस III , ३० वा रस्ता , बांद्रा ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५०. नोंदणी 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६२७१ / सन २०२२ , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
च्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


८८ 


+ 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ . 


यु . यु . यादव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


बजरंग जाधव , 


1 


मुंबई , 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच - पश्चिम विभाग , मुंबई . 


1 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


